"मुख्यमंत्री-नाझी लाडकी बहीण" या योजनेंतर्गत 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक- मबावि २०२४/प्र.क्र.३१४/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
दिनांक:- ०५ ऑक्टोबर, २०२४. 


१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२, दि.२८.०६.२०२४, 
दि.०३.०७.२०२४, दि.१२.०७.२०२४ व दि.२५.०७.२०२४. 

२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मबावि २०२४/प्र.क्र.१५६/कार्या-२, दि.०५.०७.२०२४. 

3) महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मबावि २०२४/प्र.क्र.१५१/कार्या-२, दि.०८.०७.२०२४. 

४) महिला व बाल विकास विभाग, areas निर्णय क्र.मबावि २०२४/प्र.क्र.१६६/कार्या-२, दि.१५.०७.२०२४ व 
दि.१९.०७.२०२४. 

५) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मबावि २०२४/प्र.क्र.२०२/कार्या-२, दि.१०.०९.२०२४ व 
दि.१२.०९.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी 
आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्यात "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या 
योजनेची अंमलबजाणी करण्यात येत आहे. "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजना, महिला सडक्तीकरण योजना 
व महिलांच्या संबंधित राबविण्यात येत असलेल्या इतर योजना महिलांपर्यंत पोहचविण्याकरीता राज्यात 
जिल्हानिहाय मार्गदर्शक मेळाव्याचे आयोजन करण्यास संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. 


दि.०४.१०.२०२४ रोजी मा.मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात दि.०६.१०.२०२४ रोजी 
“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेचा विभागस्तरीय कार्यक्रम घेण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुषंगाने 
शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
“मुख्यमंत्री-माझी ळाडकी बहीण” योजनेंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर येथे मेळावा घेण्याच्या अनुषंगाने 
पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१) सदर योजनेंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयात दि.०६.१०.२०२४ रोजी विभागस्तरीय कार्यक्रम 
राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) सदर विभागस्तरीय कार्यक्रमासाठी मंडप, बैठक व्यवस्था, महिलांची ने आण व प्रवास खर्च, फुड पॅकेट, 
पाणी व्यवस्था, स्थळाचे भाडे, व्यासपीठ व तद्‌नुषंगिक बाबींसाठी सदर योजनेच्या लेखाशिर्ष 2234 डी६३१ 
अंतर्गत ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखाली प्रशासकीय खर्चासाठी उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीमधून रु.६.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि-२०२४/प्र.क्र.३१४/का-०२ 


३) सदर कार्यक्रमाच्या खर्चासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या मर्यादेत खर्च करण्याची विभागीय आयुक्‍त 
यांनी दक्षता घेण्यात यावी. 

४) सदर योजनेच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय मेळावे आयोजित करण्यास संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये 
निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आता जिल्हाधिकारी यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हास्तरीय 
मेळावा आयोजित करुनये. 


२. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०३, 
महिला कल्याण, (३३), मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, (33) (०१), मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना 
(कार्यक्रम) (2234 डी६३१) या लेखाशिर्षातर्गत ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्यिष्टाकरीता वितरीत करण्यात 
आलेल्या उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात येईल. 

३. सदर बाबीवरील खर्चासाठी विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर हे 
“नियंत्रण अधिकारी” तसेच, उपआयुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर हे 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” अधिकारी राहतील. 

४. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सदर निधी खर्ची पडल्यानंतर त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील. 


५. सदर शासन निर्णय दि.०४.१०.२०२४ रोजीच्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून 
देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००५१३५१३००८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRASAD 0000070 ताचा 
VINAYAKRAO iy etree 
KULKARNI ren aia 
(प्र.वि. कुलकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१ मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४) सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६ आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे, 

७ विभागीय आयुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर, 

८) जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, 

९) विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाळ विकास छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 


१०) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, 
११) महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि-२०२४/प्र.क्र.३१४/का-०२ 


१२) महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, 

१४) कक्ष अधिकारी (व्यय-६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५) कक्ष अधिकारी (का.०४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी बी.डी.एस. 
प्रणालीवर वितरीत करण्याचा विनंतीसह अग्रेषित, 

१६) निवड नस्ती, कार्यासन-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


